भाप्रसे (वेतन) नियम २०१६ च्या सुधारणेच्या 
अनुषंगाने अचल मालमत्ता विवरण पत्र 
(IPR) सादर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- भाप्रसे-१५२१/प्र.क्र. २५०/२०२१/९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २१.०७.२०२२ 


वाचा: - 
१) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना क्र.११०३०/०६/२०२१-/॥8- 
(A), दि.३०.१२.२०२१ 
२) अवर सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांची दि. २७.०६.२०२२ व 
२८.०६.२०२२ ची पत्रे 


परिपत्रक 
अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ Helles नियम १६(२) नुसार भारतीय 
प्रशासन सेवेतील अधिका-यांनी दर वर्षी विहीत कालावधीत वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्रे 
विहीत नमुन्यात शासनास सादर करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाच्या दि.३०.१२.२०२१ च्या 
अधिसूचने अन्वये भाप्रसे (वेतन) नियमामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार भाप्रसे संवर्गातील 
अधिका-यांनी त्यांचे लगतच्या वर्षातील अचल मालमत्ता विवरणपत्र दि.३१ जानेवारीपर्यंत सादर 
करणे आव्यक असून सदर बाब वेतन सारणीतील वरिष्ठ वेतन श्रेणीतील नियुक्तीसाठी 
विचारात घेण्यात येईल. तसेच भाप्रसे (वेतन) नियम २०२१ लागू होण्यापूर्वीच्या वर्षातील दाखल 
न केलेली अचल मालमत्ता विवरणपत्रे केंद्र शासन विहीत Hrs san कालावधीत सादर 
करावयाची आहेत. त्यानुसार वाचा येथील क्र.२ च्या पत्रान्वये दि.०१.०१.२०११ पासूनची सादर 
करावयाची राहून गेलेली अचल मालमत्ता विवरणपत्रे सादर करण्याकरिता दि.१५.०७.२०२२ ते 
१४.०९.२०२२ अशी मुदत विहित करण्यात आली आहे. 


२. त्यानुसार, भाप्रसे ( वेतन ) नियम २०१६ मधील नियम ३(१) मधील टीप ४ च्या 
सुधारणेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र संवर्गातील ज्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिका-यांचे सन 
०१.०१.२०११ पासून वार्षिक अचल मालमत्ता विवरणपत्र (IPR) सादर (filing) करावयाचे राहिले 
आहे अज्ञा अधिका-यांनी कार्मिक प्रशिक्षण विभागाकडून दि.१५.०७.२०२२ ते दि.१४.०९.२०२२ 
या कालावधीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ऑनलाईन विंडो मध्ये अचल मालमत्ता 
विवरणपत्र (IPR) संबंधित वर्षाच्या स्थितीस अनुसरून तात्काळ सादर (filing) करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाप्रसे-१५२१/प्र.क्र. २५०/२०२१/९ 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२२०७२११२५००३६६०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil Gangaram Gangarkar 
Date: 2022.07.21 12:56:18 +05'30' 


(सु. गं. गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई 

५. सर्व मंत्रालयीन विभांगाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 

६. महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्व अधिकारी, 

७. उप सचिव (भा.पो.से. आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. उप सचिव (भा.व.से. आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


fe Lz Yo ४८-०४ 
क -_ «८ कक 
लि ou-? F No. 11030/06/2021-AIS-II i g “| 
wv व पोळया व्य व Government of indie 
; मुखार रजिडाचे ne of Personnel, Public Grievances & Pensions 


Te 


| मंत्रालय, पु 12-32 Depariment of Personnel & Training 
Sam 3 041 शं 2022 | New Delhi, dated the26 June, 2022 
\_To 4 

C-S2AF O2F 


The Chief Secretary, — 
All the State Governments, 
(As per standard list). 


Subject: Instructionsfor filing of Immovable Property Return (IPR), subject to Note 4 
of IAS (Pay) Rules, 2016-reg. 


Sir / Madam, 


| am directed to refer to this Department's letter of even no. dated 27.06.2022 
vide which clarifications with regard to filing of pending Immovable Property Return 
(IPR), if any, of IAS officers prior to issuance of amended IAS (Pay) Rules, 2016 was 
issued. 


2. In continuation of the above, it has now been decided that as a one-time 
measure, window for filing of the missing IPRs of IAS officers, if any, from 
01.01.2011 onwards will remain open w.e.f. 15.07.2022 to 14.09.2022, to enable the 
IAS officers to file their missing IPR, if any, w.e.f. 01.01.2011 onwards. 


6 
iO 4 vex 4122 


' 


3: State Governments / cadres are, therefore, advised to circulate the said 


O 

८८ 

(७ AY decision among the officers working under the respective State Governments / 
AS Cadres and ensure that the timelines are adhered to. 


4. This issues with the approval of the Competent Authority. 

Yours faithfully, 

(jst 
(Kuldeep Chaudhary) 
* Under Secretary to Government of India 
i Tel. 23094714 

OES : 
(७ र्व”00४ for information to: 
9 fe 


(i) Additional Secretary / Joint Secretary (Admin) of PMO / Cabinet 
we ८$“ Secretariat / all the Ministries / Departments. 
>~ (ii) Joint Secretary, UT Division, MHA, North Block, New Delhi- with 


respect to AGMUT cadre. 
er 


मला चाला हन tea 
. naer secretary to Government of india 
Aaat ट्मै wa | ०५७०१ “आ ८५ Tel. 23094714 


STMT (शे 


“7... » 
Q री 3 “णे 
(> Vd 

का % HAT SVT ME). 


CO sae ota नी 


carry 


